प्रस्तावना:- 
अतिरिक्‍त अभियान संचालक आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत 
बाहयस्रोताद्वारे पदे भरण्यासाठी सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडयामध्ये (PIP) WT 
झालेल्या निधीमधून शिकाऊ उमेदवार 


नियुक्तीसाठी 1.?.. 


Aggregator) 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२४/आरोग्य-७ 


१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : 92 नोव्हेंबर, २०२०. 


सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआअमुं/ मनुष्यबळ/ 
बाह्ययंत्रणाप्र.मा/१६४३४/२०२०, दिनांक ०१.०७.२०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पत्र क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२४/आरोग्य-७, दिनांक २८.०७.२०२०. 
सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआअमुं/मनुष्यबळ/ 
बाह्ययंत्रणाप्र.मा/५८६६७/२०२०, दिनांक १२.१०.२०२०. 

आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १०.१०.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे दिनांक १२.१०.२०२० च्या प्रस्तावातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 


कार्यक्रमांतर्गत बाहयस्रोताद्वारे शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम-१९६१ अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 


शिकाऊ उमेदवारांची पदे भरणे, शिकाऊ उमेदवारांकरीता मुलभूत प्रशिक्षणाची सोय करणे, शिकाऊ 


उमेदवारी संदर्भात सर्व आवश्‍यक अभिलेखे ठेवणे व विवरणपत्र भरणे,विद्यावेतन आवऱयक सर्व कार्यवाही 
करणे यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयामध्ये (PIP) HAT 


झालेल्या निधीमधून विविध FMR Code ८.१.९.६, 8.2.2, १६.४.१.३.१०, १६.४.१.४.९, १६.४.१.५.९, 
१६.४.२.१.९, १६.४.२.२.९, १६.४.२.३.९, १६.४.३.१.९ अंतर्गत असलेल्या रू.५१.८६ कोटी इतके अनुदान 


मंजूर आहे. त्यापैकी एकूण ३२०३ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांकरीता अंदाजित रू. ३४.५९ कोटी इतक्या 
रकमेचा खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२४/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत बाहयस्रोताद्वारे शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम-१९६१ अंतर्गत 
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर शिकाऊ उमेदवारांची पदे भरणे, शिकाऊ उमेदवारांकरीता मुलभूत प्रशिक्षणाची 
सोय करणे, शिकाऊ उमेदवारी संदर्भात सर्व आवश्‍यक अभिलेखे ठेवणे व विवरणपत्र भरणे ,विद्यावेतन 
आव्यक सर्व कार्यवाही करणे यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयामध्ये (PIP) प्राप्त झाळेल्या निधीमधून डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांकरीता असलेल्या विविध 
FMR Code ८.१.९.६, ९.२.२, १६.४.१.३.१०, १६.४.१.४.९, १६.४.१.५.९, १६.४.२.१.९, १६.४.२.२.९, 
१६.४.२.३.९, १६.४.३.१.९ अंतर्गत असलेल्या रू.५१.८६ कोटी निधीमधून एकूण 3203 डेटा एन्ट्री 
ऑपरेटर पदांकरीता T.P.A. (Third Party Aggregator) नियुक्तीसाठी अंदाजित रू. ३४.५९ कोटी 
इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


Sr.No. | FMR Code Name of Post Total No. | Funds Available | Approx. 
of Posts (PIP 2020-21) In | Expenditure (In 
Thousand Thousand) 
1 8.1.9.6 DEO (SNCU) _ | 49 96840 5292000 
2 9.2.2 Accountant 116 26074000 12528000 
cum DEO 
DEO cum | | 108000 
Caretaker 
DEO 2 216000 
3 16.4.1.3.10 DEO 43 9298000 4644000 
4 16.4.1.4.9 DEO 12 2876000 1296000 
5 16.4.1.5.9 DEO 5 540000 540000 
lo 16.4.2.1.9 DEO 2350 332365000 253800000 
7 16.4.2.2.9 DEO 150 32294000 16200000 
is 16.4.2.3.9 DEO 120 24943000 12960000 
19 | 16.4.3.1.9 DEO (block) 355 80514000 38340000 
TOTAL 3203 518584000 345924000 


०२. Wet WA sa, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांनी त्यांच्या दिनांक १०.१०.२०२० च्या टिप्पणीद्वारे मान्यता दिली आहे. 
०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानूसार प्रस्तावास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

> प्रचलित खरेदी धोरणातील तरतुदी तसेच शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम, १९६१ नूसार 

आवश्यक निविदा प्रक्रिया आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय स्तरावर करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२४/आरोग्य-७ 


> सदर ॥.2.8. (Third Party Aggregator) ने केंद्र शासनाच्या www.apprenticeship.gov.in या 
संकेतस्थळावर नमुद केल्यानुसार शिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतर्गत आवर्यक त्या सर्व 
कार्यवाही करावी. 
> यानुसार 1.2. ची कामे पुढीलप्रमाणे असतील. 
© शिकाऊ उमेदवारांकरीता मुलभूत प्रशिक्षणाची सोय करणे. 
«७ Riots उमेदवारी संदर्भात सर्व आवश्‍यक अभिलेखे ठेवणे व विवरणपत्र भरणे. 
«७ विद्यावेतन आवश्यक सर्व कार्यवाही करणे. 
> सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सदर खरेदीकरीता अंदाजित रु.३४.५९ कोटी इतका खर्च 
अपेक्षित असून सदरचा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२०-२१ चा प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (PIP) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध FMR Code 2.9.8.8, ९.२.२, 
१६.४.१.३.१०, १६.४.१.४.९, १६.४.१.५.९, १६.४.२.१.९, १६.४.२.२.९, १६.४.२.३.९, १६.४.३.१.९ 
अंतर्गत असलेल्या रू.५१.८६ कोटी अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 
०४. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
og. खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१३१७३५८७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a mM ५ h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982678 
S a mM S h e [| 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d4 
. 6feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.11.12 12:58:25 +05'30" 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२४/आरोग्य-७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


